उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालयीन (खुद्द) 
आस्थापना अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. इएसटी-४४२३/प्र.क्र.४३ /आस्था-१. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० सप्टेंबर, २०२३. 


Wet १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१. 
2) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : इएसटी-४४२०/प्र.क्र.४६/आस्था-१, ०६.०९.२०२१. 
३)शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. , दिनांक २२.०२.२०२१ 
४शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक:इएसटी-४४२२/प्र.क्र.५१/आस्था-१,दि. ०३.०३.२०२२ 
५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. , दिनांक १८.०८.२०२२. 
६) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक:इएसटी-४४२२/प्र.क्र.५१/आस्था-१,दि. २२.०८.२०२२ 
७) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. , दिनांक ०८.०२.२०२३. 
८) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक:इएसटी-४४१६/प्र.क्र.७९/आस्था-१,दि. १२.०१.२०२३. 
९) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक:इएसटी-४४२३/प्र.क्र.३४/आस्था-१,दि. २७.०३.२०२३. 
१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि. ३१.०८.२०२३ व 

दि.०६.०९.२०२३ चे शासन शुध्दीपत्रक. 
प्रस्तावना : 


संदर्भाधीन क्रमांक ८ येथे नमूद वित्त विभागाच्या दि. ०८.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या 
विभागाच्या (खुद्द) आस्थापनेवरील १४ अस्थायी पदे आणि राष्ट्रीय सेवायोजना कक्षासाठी निर्माण करण्यात आलेली 
७ अस्थायी पदे अशी एकूण २१ अस्थायी पदांना उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक. ९ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात 
आलेली मुदतवाढ दि. ३१.०८.२०२३ (म.नं.) रोजी संपुष्टात आली आहे. 


आता संदर्भाधीन क्रमांक-१० येथे नमूद वित्त विभागाच्या दि. ३१.०८.२०२३ च्या शासन निर्णय व दि. 
०६.०९.२०२३ रोजीच्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये विभागातील अस्थायी पदांना दि. २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आळे आहेत. ही बाब विचारात घेता, उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभागाच्या मंत्रालयीन (खुद्द) आस्थापनेवरील १४ अस्थायी पदे आणि राष्ट्रीय सेवायोजन कक्षासाठी निर्माण 
करण्यात आलेली ७ अस्थायी पदे अज्ञा एकूण २१ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


सोबतच्या सहपत्रात दर्शविलेली उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या मंत्राळयीन (खुद्द) आस्थापनेवरील १४ 
अस्थायी पदे आणि राष्ट्रीय सेवायोजना कक्षासाठी निर्माण करण्यात आलेली ७ अस्थायी पदे अशी एकूण २१ 
अस्थायी पदे दिनांक ०१.०९.२०२३ (म.पू) पासून दिनांक २९.०२.२०२४ (म.नं.) पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


2, विभागाच्या मंत्रालयीन (खुद्द) आस्थापनेवरील पदांसाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक डब्ल्यू-६, 2249- 
सेक्रेटरिएट-सामाजिक सेवा-०९०-सेक्रेटरीएट (09)(09), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग-०१-वेतन (दत्तमत)(२२५१ 
०४०९)" या लेखा शीर्षाखाली व राष्ट्रीय सेवायोजन कक्षासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पदांसाठी होणारा खर्च 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-४४२३/प्र.क्र.४३ /आस्था-१ 


"मागणी क्रमांक डब्ल्यू-६, २२५१-सेक्रेटरिएट-सामाजिक सेवा-०९०-सेक्रेटरीएट, (०२) (राष्ट्रीय सेवा योजना ) 
(03)(09) राष्ट्रीय सेवा योजना-०१-वेतन (२२५१ ०६८८) (योजनेतर) (दत्तमत) (केंद्र हिस्सा)", या लेखाशीर्षाखालील 
मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ३१.०८.२०२३ व दि. 
०६.९.२०२३ रोजीच्या शुध्दीपत्रक अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२०१६२८५६६००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANITA PRAMOD TUMMULWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 

A N | TA Pp R A M O D 2.5.4.20=4a2a38bd3219cb07837653760d3739e645909 
¢87e1f590a4c48ac5be90c246e8, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


T U M M U LWA R serialNumber=39BOAF455329387CB15636BD3643843 
7C8ADACC592042C2DF9B77B499001996D, cn=ANITA 
PRAMOD TUMMULWAR 
Date: 2023.09.20 16:30:54 +05'30' 


(अनिता तुम्मुलवार) 
सहपत्र -प्रपत्र अव ब कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. सचिव, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, क्रिडा व युवक कल्याण विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
१०. वित्त विभाग (आ.पु.क./व्यय-५/अर्थसं-८), मंत्रालय, मुंबई. 
११. नियोजन विभाग (१४७१/१४२७, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकरी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी व विशेष कार्य अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना (साशि-७, उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभाग, धोबी तलाव, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती, आस्था-१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-४४२३/प्र.क्र.४३ /आस्था-१ 


प्रपत्र-अ 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी ४४२३/प्र.क्र.३४/आस्था-१, दिनांक २० सप्टेंबर, २०२३ चे सहपत्र. 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग (खुद्द) 
अ.क्र पदनाम पदांची वेतनबँड पदे निर्माण केलेला आदेश क्रमांक व दिनांक पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत काढलेले 
संख्या शेवटचे आदेशक्रमांक व दिनांक 
१ | अवर सचिव | १ । एस-२३(६७७००-२०८७००) Sa fr विक्रमांक इएसटी ४००२/१४-२००२/आस्था-१, दिनांक २१.१.२००२ 
(विधी) Sad Br विक्रमांकइएसटी ४४१६/प्र.क्र.9७९/आस्था-१, दिनांक 92.09.2023 
२ | अवर सचिव १ | एस-२३(६७७००-२०८७००) शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्रमांक ओ-४/३५२/तांशि-१, दिनांक २०.६.१९८४ 
१ | एस-२३(६७७००-२०८७००) शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्रमांक ओ-४/३५२/तांशि-१, दिनांक २०.६.१९८४ 
३ | उपसंचालक १ | एस-२०(५६१००-१७७५००) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : रासांसं-२०१२/प्रक्रर७८/का-१४१७, दि. 
(सांख्यिकी सेवा) ११.१०.२०१२ 
४ | कक्ष अधिकारी १ | एस-१७(४७६००-१५११००) शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्र. युओएन १०८५/विशि-३, दिनांक ७.१०.१९८५ पत्त ल 
एस iene ce त्या त उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन 
3 -१७(४७६००-१५११००) उव तं शि वि क्रमांक संकीर्ण १०९३/७४४-९३/आस्था-१, दिनांक २७.८.१९९६ निर्णय क्रमांक : इएसटी 
५ । सहायक कक्ष) १ | एस-१४(३८६००-१२२८००) शिक्षण व युवक सेवा विभाग क्रमांक व्हीएससी १०७६/६३७१०/११, , aaa 
aura _ pare ४४२३/प्र.क्र.३४/ -१, 
अधिकारी २ -१४(३८६००-१२२८००) दिनांक १४.४.१९७७ cae 
शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्र. आरएसआय १४८०/४९८७/विशि-१, = न 
दिनांक १.१०.१९८१ 
६ | निम्नश्रेणी १ | एस-१४(३८६००-१२२८००) शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्र. युएसजी ५०८२/४४१३, विशि-३, 
लघुलेखक दिनांक २१.७.१९८२ 
७ | वाहन चालक १ | एस-६(१९९००-६३२००) शिक्षण वयुवक सेवा विभाग क्रमांक व्हीएससी १०७६/६३७१०/११ 
दिनांक १४.४.१९७७ 
८ | नाईक १ | एस-३(१६६००-५२४००) शिक्षण व सेवायोयोजन विभाग क्र. इएसटी ४४७९/२७४१९५, दिनांक १.९.१९७९ 
एकूण पदे क्रमी गचका बाता ताणा 


ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 

A N | TA Pp RA M O D 2.5.4.20=4a2a38bd3219cb07837653760d3739e645909 
87e1f590a4c48ac5be90c246e8, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


TU M M U LWA R serialNumber=39BOAF455329387CB15636BD36438437 
C8ADACC592042C2DF9B77B499001996D, cn=ANITA 
PRAMOD TUMMULWAR 
Date: 2023.09.20 16:31:34 +05'30' 


(अनिता तुम्मुलवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-४४२३/प्र.क्र.४३ /आस्था-१ 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी ४४२३/प्र.क्र. ३४/आस्था-१, दिनांक २० सप्टेंबर, २०२३ चे सहपत्र. 


प्रपत्र-ब 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग (राष्ट्रीय सेवा योजना) 


अ.क्र पदनाम पदांची वेतनबंड पदे निर्माण केलेला आदेश क्रमांक व दिनांक पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत 
संख्या काढलेले शोवटचे 
आदेडशाक्रमांक व दिनांक 
शि राज्य संपर्क अधिकारी ae U GC Scale शिव Gar विभाग झा.नि. क्र. एनएसएस 
१०८७/३८१-८७/सा-५, दिनांक १३.१०.१९८९ 
२ | सहायक लेखा अधिकारी a एस-१५(४१८००-१३२३००) शिव Sat विभाग शा.नि. क्र. एनएसएस 
१०८७/३८१-८७/सा-५, दिनांक १३.१०.१९८९ उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
३ | सहायक कक्ष अधिकारी २ एस-१४(३८६००-१२२८००) Bq fT fay aA. क्र. एनएसएस शासन निर्णय क्रमांक : 
१०९३/पदे/७-९३/साशि-७, दिनांक १६.१२.१९९४ । इएसटी ४४२३/प्र.क्र.३४/ 
४ | निम्नश्रेणी लघुलेखक शिंगी एस-१४(३८६००-१२२८००) उवतं शिविभाग शा.नि. क्र. एनएसएस आस्था-१, दि.२७.०३.२०२३. 
१०९३/पदे/७-९३/साशि-७, दिनांक १६.१२.१९९४ 
५ | सांख्यिकी सहायक is | एस-१०(२९२००-९२३००) शिव सेयो विभाग शा.नि. क्र. एनएसएस 
१०८७/३८१-८७/सा-५, दिनांक १३.१०.१९८९ 
६ | लिपीक-टंकलेखक शि एस-६(१९९००-६३२००) शिव सेयो विभाग शा.नि. क्र. एनएसएस 
१०८७/३८१-८७/सा-५, दिनांक १३.१०.१९८९ 
एकूण पदे Ce 
ANITA sea 
PRAMOD एस 
TUMMULWAR _ ४८५५कळाणण ०” 


Date: 2023.09.20 16:32:12 +05'30' 


(अनिता तुम्मुलवार ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


